वाशिम येथे जिल्हा कारागृह YS करणे 
व त्यासाठी पदे निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१००८/ प्र.क्र. ३१३/पुनर्बांधणी क्र. ६१/१२/ तुरुंग-१ 
मंत्रालय, जागतीक व्यापार केंद्र, सेंटर क्र.१, तिसावा मजला, 
कफ परेड, मुंबई ४००००५. 
तारीख: दि. ०१ मार्च, २०१४ 


वाचा:- 


Ee) 
— 


कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. इएसटी/नपनि/वाजिका/२००६/कक्ष-१ 
४२३५, दिनांक २१.७.२०१२. 


x2 


कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. इएसटी/नपनि/वाजिका/२००६/कक्ष-१ 
५७६३, दिनांक १०.९.२०१२. 


AN 
— 


कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. इएसटी/नपनि/वाजिका/२००६/कक्ष-१ 
२२८३, दिनांक १४.३.२०१३. 


प्रस्तावना: 

वाशिम या ठिकाणी कारागृह बांधण्याची नितांत आवश्‍यकता विचारात घेऊन शासन निर्णय गृह 
विभाग क्रमांक ओएनपी २००३/प्र.क्र. ११/पीआरएस-२, दिनांक १५.३.२००४ अनुसार जिल्हा कारागृह 
बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कारागृहाचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याने कारागृह 
सुरु करण्याच्या व त्यासाठी लागणारी एकूण ६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यास उच्च स्तरीय सचिव 
समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार वाशिम येथे जिल्हा कारागृह सुरु करण्यास व त्यासाठी 
लागणारी एकूण ६३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने जिल्हा वाशिम येथे बांधण्यात आलेले जिल्हा कारागृह सुरु 
करण्यास व यासाठी लागणारी परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेली विविध संवर्गातील नमूद केलेली ६३ 
पदे नव्याने निर्माण करण्यास सचिव समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शासन याद्वारे मान्यता देत 
आहे. ही पदे विहित पध्दतीने व त्यासाठी केलेल्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार भरण्यात 
यावीत. 
२. सदर कारागृह कार्यान्वित करण्यासाठी नवीन ६३ पदांचा वार्षिक आवर्ती खर्च रु. ११७.३२ लक्ष 
इतका आहे. आगामी आर्थिक वर्षात ११७.३२ लक्ष इतक्या वाढीव आवर्ती खर्चाची तरतूद करण्यात 
यावी. अर्थसंकल्पात प्रत्यक्षात तरतूद केल्यानंतरच पदभरती करण्यात यावी. या व्यतिरिक्त 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१००८/ प्र.क्र. ३१३/पुनर्बाधणी क्र. ६१/१२/ तुरुंग-१ 


कार्यालयीन खर्च, प्रवास खर्च, पेट्रोल, do, इंधन, भाडेपट्टी कर इत्यादीसाठी वार्षिक आवर्ती खर्च व 
MARI अनावर्ती खर्चाची तरतूद करण्याबाबत स्वंतत्ररित्या मान्यता घेण्यात यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात अर्धसंकल्पीय अधिवेशनात लेखाशीर्ष 
मागणी क्र. बी-५, २०५६ तुरुंग (००) १०१ तुरुंग (००) (०१) जिल्हा तुरुंग (२०५६ 0034) या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर करण्यात येऊन त्याप्रमाणे मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा व 
यासाठी वेळोवेळी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी. ही रक्‍कम खर्च करण्यासाठी अधीक्षक, 
मध्यवर्ती कारागृह अमरावती, जिल्हा अमरावती यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
४. हे आदेशा वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५३६/१३/व्यय-८, दिनांक ९.१२.२०१३ अन्वये 
त्या विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३०११०४०५९७८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1 Digitally signed by Bhairawnath 
B h al raw Nn ath Bhalchandra Parkhi 
DN: CN = Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


B h a | ch an d (खै. MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 


; MAHARASHTRA, OU = HOME 
Parkh | Date: 2014.03.01 11:45:58 +05'30' 


(भै.भा.पारखी) 
सह सचिव, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) पुणे/ पश्चिम विभाग, पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/ 
पूर्व विभाग, नागपूर/ दक्षिण विभाग, मुंबई. 


३) सर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ जिल्हा कारागृह वर्ग-१ 


४) प्राचार्य, दौळतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण शाळा, येरवडा, पुणे-६. 


५) प्राचार्य, किशोर सुधारालय, नाशिक. 


६) संपर्क अधिकारी, स्वतंत्रपूर कालनी, आटपाडी, जि. सांगली. 


पुष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१००८/ प्र.क्र. ३१३/पुनर्बांधणी क्र. ६१/१२/ तुरुंग-१ 


७) महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


८) महालेखापाल २ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


९) महालेखापाल १ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०) महालेखापाल २ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी वाशिम/ अमरावती. 
१४) वित्त विभाग व्यय-८/अर्थ-१०/वित्तीय सुधारणा-१. 


१५) पीआरएस-२/बीयुडी-१ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१६) निवडनस्ती (तुरुंग-१ कार्यासन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पुष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१००८/ प्र.क्र. ३१३/पुनर्बाधणी क्र. ६१/१२/ तुरुंग-१ 


[शासन निर्णय गृह विभाग शासन निर्णय क्र.जेएलई-१००८/प्र.क्र.३१३/पुनर्बांधणी क्र.६१/१२/तुरुंग-१, 
दिनांक: १ मार्च, २०१४ सोबतचे परिशिष्ट ] 


परिशिष्ट “अ 

अ. पदनाम वेतनश्रेणी एकूण | नव्याने वित्तीय 

क्र. पदांची | निर्माण अधिभार 
संख्या | करावयाची | (रु.लाखात) 
पदे 

| 9 | अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ | रु.१५६००-३९१००ग्रे.वे..६०० | २५ [| 09 | ४.८० 

२ | वैद्यकिय अधिकारी वर्ग-१ रु.१५६००-३९१००ग्रे.वे.१४०० | ३८ ९१ ४.८० 
स्वीय सहायक/रचना व 
3 | कार्यपध्दती अधिकारी/ प्रशासन | रु.९३००-३४८०० ग्रे.वे.४४०० १६ ल २.९० 
अधिकारी 

४ | तुरुंग अधिकारी श्रेणी-१ रु.९३००-३४८०० ग्रे.वे.४४०० | ९५ २ ५.८० 
५ | तुरुंग अधिकारी श्रेणी-२ रु.९३००-३४८०० ग्रे.वे.४३०० | २७४ ५ १३.६५ 

६ | कार्यालयीन अधीक्षक रु.९३००-३४८०० Y.4.¥300 | ३० pod २.७३ 
७ | रक्षक रु.५२००-२०२०० ग्रे.वे.२००० | २७४३ ३४ ४९.८२ 
८ | हवालदार रु.५२००-२०२० ग्रे.वे.२४०० | ५२४ नि ११.०५ 

९ | सुभेदार रु.५२००-२०२०० ग्रे.वे.८०० | १५७ २ ४.३० 

| 9° | परिचारक रु.५२००-२०२०० ग्रे.वे.१९०० | ५२ ३ ४.३९ 

।_११_ | मिश्रक रु.५२००-२०२० ग्रे.वे.८०० | ३८ ३ ६.४६ 

१२ | वरिष्ठ लिपीक रु.५२००-२०२०० ग्रे.वे.२४०० | १३८ २ ३.६९ 

१३ | लिपिक रु.५२००-२०२०० ग्रे.वे.१९०० | २५२ २ २.९३ 
'एकूण ६३ ११७.३२ 


पुष्ठ ४ पैकी ४ 


